श्री.शवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक 
भूमि अभिलेख, यवतमाळ यांची मा.अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवर 
विशेष कार्य अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने सेवा सुपूर्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-०५२३/प्र.क्र.२१४/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या. १२, 
दि.१६.०२.२०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४०/कार्या. १२, 
दि.२८.०७.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना, दि. १४.०७.२०२१. 
४) महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.८६५८/क-१, 
दिनांक २८.०४.२०२३. 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून 
टाकणे) नियम, १९८१ मधील नियम ४० च्या परिशिष्ट-२ मधील विहित अटी व शार्तीना अधीन राहून 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीस तसेच संदर्भाधीन क्र.२ मधील शासन निर्णयानुसार 
दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५(क) मध्ये समावेश केलेला मुद्दा H.(4) मधील तरतुदीस 
अनुसरुन श्री.शिवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ यांची सेवा मा.अध्यक्ष, 
महाराष्ट्र विधानसभा यांच्या आस्थापनेवर fears कार्य अधिकारी या पदावर दिनांक २६.०४.२०२३(म.नं.) 
पासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याकरीता सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


अ) श्री.शिवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ ज्या तारखेला 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल, 
त्यानंतर, श्री.शिवदास सुदाम गुंड जेव्हा सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन, 
त्यांच्या मूळ विभागात, ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
समाप्त होईल. 

ब) जर त्यांची सेवा ळोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिकारी राखून ठेवील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आव्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील; आणि 

ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देशा आहे salt कमीत कमी तीन महिन्यांची 
लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-०५२३/प्र.क्र.२१ ४/ई- ६ 


२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०८०३१७५३४०२०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by RAMESH NAMDEO 10७147 


RAMESH FTO AE sasoaneonstecxonnsn 
NAMDEO JAGTAP. istics sora 
(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), Fo. 
प्रत: 


१) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई -३२. 

२) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३) अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

६) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

७) श्री.शिवदास सुदाम गुंड, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, यवतमाळ सध्या विशेष कार्य अधिकारी, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे कार्यालय 

८) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


